जिल्हा क्रीडा अधिकारी, गट-अ मधील 
अधिकार्‍यांच्या बदल्यांसंदर्भात 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन Seal क्रमांकः संक्रीआ-१७१९/प्र.क्र.६२/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ३० जुले, २०१९ 


वाचा:-शासन आदेशा क्रमांक संक्रीआ-२०१९/प्र.क्र.४२/क्रीयुसे-२,दिनांक ३१ मे,२०१९ 
शासन आदेशा - 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील नियम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतूदीनुसार बदली 
करण्यास सक्षम असलेल्या WHA मान्यतेनुसार खालील तक्त्यात नमूद क्रीडा व युवक सेवा 
संचालयनालयाच्या आस्थापनेवरील जिल्हा क्रीडा अधिकारी, गट-अ या संगर्वातील अधिकाऱ्यांच्या 


नावासमोर स्तंभ क्रमांक - ३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना व अभिप्राय 
(“| २ 2 
i श्री.विजय संतान, जिल्हा क्रीडा संदर्भाधीन आदेशान्वये जिल्हा क्रोडा अधिकारी,मुंबई 
अधिकारी,पुणे शहर येथे करण्यात आलेली बदली रद्द करण्यात येत 
आहे. 
2 | MAT फरताडे, सहायक | संदर्भाधीन आदेशान्वये जिल्हा Hist अधिकारी, पुणे 
संचालक, मुख्यालय (पुणे) येथे करण्यात आलेली बदली रद्द करून जिल्हा क्रीडा 
अधिकारी, मुंबई शहर येथे बदली करण्यात येत आहे. 
3 श्री.चंद्रदीप शिदे,जिल्हा क्रोडा संदर्भाधीन आदेशान्वये जिल्हा क्रोडा अधिकारी, 
अधिकारी, गडचिरोली रत्नागिरी येथे करण्यात आलेली बदली रद्द करून 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी, भंडारा येथे बदली करण्यात 
येत आहे. 
8 श्री.नरंद्र पवार,जिल्हा क्रोडा | संदर्भाधीन आदेशान्वये जिल्हा क्रोडा अधिकारी, बीड 
अधिकारी, हिंगोली येथे करण्यात आलेली बदली रद्द करून जिल्हा क्रीडा 
अधिकारी, परभणी येथे बदली करण्यात येत आहे. 
५ | श्री.केरण बोरवडेकर,जिल्हा | जिल्हा क्रोडा अधिकारी, रत्नागिरी येथे बदली 
क्रीडा अधिकारी, सिंधुदुर्ग करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः संक्रीआ-१७१९/प्र.क्र.६२/क्रीयुसे-२ 


२. सदरचे sear सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


३. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांनी उपरोक्‍त नमूद अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व 
बदली झालेले अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची 
खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७३०१७४५०४३५२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 


Raj e n d fa Education and Sports Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=679184b88f7019ef64ad6ddc2495ca280267c0d 


S h a Nn ka [ fa O Pa Wa [ 4755ce63fa70c45cf755d9373, cn=Rajendra Shankarrao 


Pawar 
Date: 2019.07.30 17:51:40 +05'30' 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा. 

३. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी. 

४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

५. संबंधिक अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
प्रत माहितीसाठी 

६.मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 

७. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

८.कार्यासन अधिकारी (क्रीयुसे -१/३). 

९. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


